मराठी भाषा विभाग (खुद्द) साठी लागणाऱ्या 
वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी खरेदी समिती 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२/नोंदणीशाखा 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई - ४०००३२. 
तारीख: २८ मे, २०१८ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. :- भांखस - 
२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दि. १.१२.२०१६ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः मराठी भाषा विभाग, कार्यालयीन आदेशा क्र. :- विखस-२०१६ / 
प्र.क्र.२६/नोंदणीशाखा, दि.१८.०३.२०१६. 
प्रस्तावना :- 


उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग संदर्भाधीन दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
“शासकीय विभागांनी करावायच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारित नियमपुस्तिका” 
निर्गमित केलेली आहे. सदर नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक २.९.३ मध्ये मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभाग (खुद्द) खरेदी समितीची रचना दिलेळी आहे. सदर बाब विचारात घेऊन मराठी भाषा विभागासाठी 
लागणा-या वस्तू खरेदी करण्याकरीता मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (खुद्द, खरेदी समिती गठीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या विभागाचे वरील क्रमांक २ येथील दि.१८.०३.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन आदेशा अधिक्रमित 
करण्यात येत आहेत. आता उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि.१.१२.२०१६ च्या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीच्या 


शासन निर्णय HATH: खरेदी-२०१९८/प्र.क्र.३२/नोंदणीशाखा 


सुधारित नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक २.९.३ मधील तरतुदीनुसार मराठी भाषा विभाग (खुद्द) साठी 
खालीलप्रमाणे खरेदी समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


१ सह सचिव अध्यक्ष 

Q उद्योग संचालनालयाचे प्रतिनिधी निमंत्रित 

३ लेखा व कोषागारे संचालनालयाचे प्रतिनिधी सदस्य 

४ अवर सचिव (गृहव्यवस्थापन) सदस्य 

५ कक्ष अधिकारी (ATES) सदस्य सचिव 


सदर समितीने संदर्भाधीन दि. ०१.१२.२०१६ च्या नियमपुस्तिकेतील तरतुदीनुसार सर्व प्रक्रीया 
पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२८१३२७४३८९३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Aparna Arvind 
wde 


A Ga 

parna ८7 
Mahi 

कॅ la 

Arvind = 
2.5.4.20=240bdeb5a8c04b434248 
¢583b5e7f565fb8f4397eae6 17484 
fa00c420b9d8820, cn=Aparna 

a W e Arvind Gawde 

Date: 2018.05.28 16:59:08 +05'30' 


अपर्णा अ. गावडे 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
संचालक, उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
सह सचिवांचे स्वीय सहायक, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
सर्व अवर सचिव/सर्व कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
निवडनस्ती नोंदणीशाखा. 


one G&G &M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


